पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ५२/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/पदुम-१, दि. १३/०६/२०१९ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूद व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने, 
खालील नमूद अधिका-यांची त्यांच्या बदली आदेशामध्ये सुधारणा करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व बदली | दि.१३.०६.२०१९ च्या सुधारित बदलीचे ठिकाण 

क्र. | पुर्वी कार्यरत पद आदेशान्वये केलेल्या 
बदलीचे ठिकाण 

१. | : 2. 3. PB : 

i . | डॉ. जयश्री घनश्याम सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, 
भुगांवकर, सहाय्यक आयुक्‍त | पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य | तालपसचि, कळमेश्वर, जि. नागपूर 
पशुसंवर्धन तालपसचि पशुवैद्यक परिषद, नागपूर 
हिंगणघाट, जि. वर्धा 

२. | डॉ. तुषार पांडुरंग बावणे, सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्‍त Tapas, जिल्हा 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन | पशुसंवर्धन सहाय्यक प्रकल्प | wads उपआयुक्त कार्यालय, 
तालपसचि, पांढरकवडा, जि. | अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण । अकोला जि. अकोला 
यवतमाळ विकास यंत्रणा अमरावती 


२. संबंधित पशुधन विकास अधिकारी यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच 
संबंधित नियंत्रिक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल d.shedmekhe@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर सादर 
करावा. 

३. डॉ. जयश्री भुगांवकर यांची सदस्य सचिव, महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषद, नागपूर येथील नियुक्‍ती रद्द 
करण्यात येत असून तूर्तास महाराष्ट्र wader परिषद, नागपूर येथील सदस्य सचिव या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत डॉ. नरेंद्र पाटील, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१ गुमगांव, ता. हिंगणा, 
जि. नागपूर यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ५२/पदुम-१ 


छ. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१३१६४०२९९००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.13 16:47:33 +05'30' 


(दि. ज. शोेडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- १) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सह आयुक्‍त, अमरावती/नागपूर 
५) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, वर्धा/नागपूर/अमरावती/ अकोला 
६) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, वर्धा/नागपूर/अमरावती/ अकोला 
) 
) 
) 


७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/नागपूर/अमरावती/ अकोला 
८) संबंधित अधिकारी, आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


